RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष २ , अंक ३५ ] 


शनिवार , मे २८ , २०१६ / ज्येष्ठ ७, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ५८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका , कल्याण 


जाहीर सूचना 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 


क्रमांक कंडोमपा / नरवि / ७२५ 


शासनाच्या नगरविकास विभागाने निर्णय क्र . टीपीएस. १२०२ / ४६० / सीआर . ४१/ २००२ / युडी, दिनांक १६ जानेवारी २००४ रोजी कल्याण 
डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्राची इमारत उपविधी व विकास नियंत्रण नियमावली ( यापुढे उक्त नियम ) मंजूर केली असून ती दिनांक २ एप्रिल २००४ 
पासून महानगरपालिकेस लागू आहे ; 

आणि ज्याअर्थी,मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये “ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , झोपडपट्टी क्षेत्र ” या संदर्भातील विकासविषयक कामे 
आणि पुनर्विकास योजना इत्यादीबाबत विशेष तरतुदी विनियम क्र . १६६ ( अपेंडिक्स Q ते S ) अंतर्गत समाविष्ट असून त्यातील परिशिष्टांचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे : 
अपेंडिक्स 

तपशील 


Q 


R 


आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट ( EWS ) आणि अल्प उत्पन्न गट ( LIG ) यांच्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास 
प्राधिकरणाच्या कमी खर्चाच्या गृहनिर्माण योजनांसाठी विनियम . 
भाडेकरू व्याप्त अधिकृत इमारतीच्या पुनर्बाधकाम / पुनर्विकास यांसाठी विनियम 
मालक /विकासक / झोपडपट्टीवासियांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था / महानगरपलिका /म्हाडा / इतर सार्वजनिक प्राधिकरणे 
यांच्या मार्फत केलेल्या झोपडपट्टीवासियांच्या निवासस्थानांच्या पुनर्विकास / बांधकाम यांसाठी विनियम . 


S 


ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २९ मे २००४ रोजीच्या पत्रान्वये पुढील आदेशापर्यंत परिशिष्ट एस प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याने कळविले 
होते . तद्नंतर शासनाचे दिनांक १२ नोव्हेंबर २००८ रोजीच्या पत्रांमध्ये, कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेच्या प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावलीतील 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबतचे अपेंडिक्स एस नामंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या विकास 
नियंत्रण नियमावलीत अपेंडिक्स एस बाबत नियम अंतर्भूत करण्यापूर्वी कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण गठित करणे आवश्यक आहे . सबब कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करणेबाबतचा 
प्रस्ताव तात्काळ शासनाच्या गृहनिर्माण विभागास सादर करावा असे नमूद आहे ; 

ज्याअर्थी, कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA ) गठित करणेसाठी मा . महासभेत दिनांक ६ जुलै 
२०० ९ रोजी गोषवारा सादर करण्यात आलेला होता. त्यानुसार मा . सर्वसाधारण सभा क्रमांक ३, दिनांक ३० जुलै २०० ९, विषय क्रमांक ७ ठराव क्रमांक 
३६ अन्वये कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) गठित करणेसाठी मा . महासभेने मान्यता दिलेली आहे . 


( १) 


भाग दोन - ५८-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे २८ , २०१६ / ज्येष्ठ ७, शके १ ९ ३८ 


उपरोक्त पार्श्वभूमिवर शासनाचे नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्र . टिपीएस १२०८ / अनौ. १५० /प्र.क्र . ४४८ / ०८ / नवि . १२ , दिनांक ५ 
मे २०१२ अन्वये म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचे पुनर्विकासाकरिता अनुज्ञेय करावयाच्या सुधारित भुनिर्देशांकासह अनुषंगिक तरतुदी करणेकरिता 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ (१ अअ) ( क ) अन्वये फेरबदलास मंजुरी दिलेली आहे. शासनाने विकास नियंत्रण 
नियमावलीतील विनियम क्र . १६६ मध्ये उपरोक्त शासन निर्णयानुसार बदल मंजूर केलेला आहे. 


शासनाचेदिनांक ५ मे २०१२ रोजीचेमंजुरीनुसार नवीन विनियम क्र . १६६ चे उपविनियम ७ नुसार म्हाडा अभिन्यासाकरिता सुधारित भुनिर्देशांक 
२.५० नुसार पुनर्विकास/ विकास सुसाध्य होणेसाठी परिशिष्ट एस मधील सवलती अनुज्ञेय केलेल्या आहेत . तथापि , विनियम क्र . १६६ संलग्न 
परिशिष्ट एस संबंधीचा विनियम वगळून कल्याण - डोंबिवली शहराची विकास नियमावली मंजुरी झालेली असल्याने सदर नियमातील व परिशिष्टामधील 
तरतुदी आणि सवलती म्हाडा अभिन्यास अनुज्ञेय करता येत नाहीत . त्यामुळे सदर तरतुदींचा / सवलतींचा लाभ घेता येत नसल्याने प्राप्त होणारे 
अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र पूर्ण क्षमतेने वापरणे शक्य होत नाही. सदरबाबत उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास 
विभाग, म्हाडा यांनी दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजीचे पत्रान्वये व दिनांक ५ मे २०१२ चे शासन अधिसूचनेनुसार सुधारित विकास नियमातील नियम 
क्र . १६६ ( परिशिष्ट एस ) मध्ये यथायोग्य बदल करून त्यामध्ये परिशिष्ट एस मधील सवलतीच्या बाबी समाविष्ट करून महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करण्याबाबत कळविलेले आहे; 


ज्याअर्थी, शासनाने यापुर्वी निर्गमित केलेल्या दिनांक ५ मे २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये म्हाडा अभिन्यासाच्या विकास / पुनर्विकास 
करणेसाठी परिशिष्ट एस मधील म्हाडा योजनेस लागू असलेल्या सवलती सदर फेरबदलान्वये म्हाडासाठी मंजूर केलेल्या उपरोक्त परिशिष्टामध्ये 
अंतर्भूत करणेसाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ प्रमाणे फेरबदल करावयाच्या प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 
च्या कलम ३७( १) अन्वये करावयाच्या कार्यवाहीकरिता मा . महासभेने दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ ची तहकूब सभा दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ 
रोजीच्या विषय क्र . १३ , ठराव क्र . १७५ अन्वये आयुक्त , कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका यांना प्राधिकृत केले आहे. 

वरीलप्रमाणे प्रस्तावित केलेनुसार उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१ ) अन्वये करावयाच्या फेरबदलाचा तपशील महानगरपालिकेच्या सहायक 
संचालक , नगररचना यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी पाहणेसाठी सूचना फलकावर उपलब्ध आहे . प्रस्तावित फेरबदल / 
समावेश याविषयी ज्या नागरिकांस हरकती/ सूचना घ्यावयाच्या असतील त्यांनी लिखित स्वरूपात ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याचेदिनांकापासून तीस ( ३० ) दिवसाचे आत कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागात सादर करणेत यावीत, जेणेकरून 
प्रस्ताव शासनास मंजूरीस सादर करणेपूर्वी त्यावर महापालिकेस विचार करता येईल . 


प्रकाश रविराव, 
प्र . सहायक संचालक , ( नगररचना ), 
कल्याण- डोबिवली महानगरपालिका, कल्याण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे २८ , २०१६ / ज्येष्ठ ७, 


शके १ ९ ३८ 


m 


KALYAN -DOMBIVALI MUNICIPAL CORPORATION , KALYAN 


Notice 


(MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 , CLAUSE 37 ) 


No. KDMC /UD / 725 


Government of Maharashtra, vide its Notification No. TPS / 1202/460 /C.R . 41/ 2002/UD - 12 , dated 
16th January 2004 has sanctioned Development Control Regulation (hereinafter referred to as the said 
regulation ) for Kalyan -Dombivali Municipal Corporation , to come into force with effect from 2nd April 
2004 ; 


And whereas in the said regulations , provisions for Low Cost Housing Schemes of the Maharashtra 
Housing and Area Development Authority for Economically Weaker Section (EWS) and Low income 
Groups (LIG ) are as below : 


Appendix 


Details 


Q 


R 


Regulations for Low Cost Housing Schemes of the Maharashtra Housing and Area 
Development Authority for Economically Weaker Section (EWS) and Low Income 
Groups (LIG ) 
Regulations for reconstruction / re- development 
Regulation for re -development/construction of accommodation for censused slum 
dwellers through Owners / developers / Co- operative housing societies of slum 
dwellers/Corporation /MHADA /other public authorities. 


S 


And whereas, the Government, vide letter dated 29th May 2004 has kept the appendix - S of said 
regulations pending till further orders and vide letter dated 12th November 2008 rejected appendix - S of 
said regulations. Also Government has instructed Corporation to held Slum Rehabilitation Authority 
(SRA ) for incorporating appendix - S in said regulations. 

And whereas , the Hon . General body of Kalyan - Dombivali Municipal Corporation has passed the 
resolution No. 36 , dated 6th July 2009 to held Slum Rehabilitation Authority ( SRA ) for Corporation area 
and is in process. 

And whereas, the Government vide regulation No. 49. SP0C / 347Ì. 240 / 4.80.88C /0c /afa . 87, Galichu 
À 70?? has sanctioned the provisions for redevelopment ofMHADA colonies with revised 2.5 FSI. It is also 
proposed in this regulation that the provisions of Appendix - S of said regulations are made applicable to 
MHADA redevelopment projects, to enable to utilise additional FSI. But since the provisions of Appendix 
S of said regulations are kept withheld by Govenment, the additional FSI cannot be utilised . 

And whereas , Dy. Chairman /CEO , MHADA vide setter dated 28th April 2015 has informed the 
corporation to make the provisions of Appendix - S of said regulations applicable to MHADA redevelopment 
projects , as mentioned in theGovernment Resolution dated 5th May 2012, after making necessary changes 
by provisions of clause 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town planning Act , 1966 . 

And whereas , the Hon . General body of Kalyan -Dombivali Municipal Corporation has passed the 
resolution No. 175 , dated 29th February 2016 to make the provisions of Appendix - S of said regulations 
applicable to MHADA redevelopment projects as shown in adjoining Appendix - A . 

I hereby inform all citizens regarding suggestions/objections if any , to proposed modification should be 
communicated in writing to Assistant Director , Town Planning Department, Kalyan -Dombivali Municipal 
Corporation within 30 days from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette . 


PRAKASH RAVIRAO , 

Assistant Director, 
(Town Planning Department), 
Kalyan -Dombivali Municipal Corporation , 

Kalyan . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


